अशासकिय संस्था, औद्योगिक संस्था आणि वनविभाग 
यांच्यामार्फत त्रिपक्षीय करारनामा करुन अवनत 
वनक्षेत्राचे पुनर्वमीकरण करण्याबाबत. 

औद्योगिक संस्था - श्री. विलेपार्ले केळवाणी मंडळ, 
मुंबई, अशासकीय संस्था मुकेश पटेल चॅरीटेबल 
ट्रस्ट, शिरपूर आणि उपवनसंरक्षक धुळे. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-२०२२/प्र.क्र.२८८/फ-१० 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १७/११/२०२३ 

प्रस्तावना- 

अवनत वन क्षेत्राचे पुनर्ववीकरण करण्यासाठी खाजगी व अशासकीय संस्थांचा सहभाग घेण्याबाबत 
त्रिपक्षीय करारनामा करुन वनीकरण हाती घेण्याच्या धोरणास शासनाने शासन निर्णय क्र.एफएलडी- 
२०११/प्र.क्र.१६७/फ-१०, दिनांक २३/०९/२०११ अन्वये मान्यता दिली आहे. तदनंतर सुधारीत शासन निर्णय 
क्रमांक एफएलडी-२०११/प्र.क्र.१६७/फ-१०, दिनांक ०५/०६/२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 
सदर शासन निर्णयामध्ये गठीत उच्चाधिकार समितीपुढे श्री. विलेपाले केळवाणी मंडळ, मुंबई, या औद्योगिक 
संस्थेचा मौजे-करवंद ता.शिरपूर, जि.धुळे येथील २५.०० हेक्टर अवनत वनक्षेत्रार वनीकरण करण्याचा 
प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी तथा सदस्य सचिव, उच्चाधिकार समिती यांनी पत्र 
क्र.कक्ष-१७/नोसेल/१७-४/प्र.क्र.१६०/१५७०/२०२२३-२३, नागपूर दिनांक २२/०९/२०२२ अन्वये सादर केला 
होता. सदर प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने चक्राकार पध्दतीने दिनांक ३०/१०/२०२३ रोजी दिलेल्या 
मान्यतेस अनुलक्षून शासन पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहे. 
शासन आदेठा- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी तथा सदस्य सचिव, उच्चाधिकार समिती यांनी सादर 
केलेल्या प्रस्तावाचा साकल्याने विचार करुन, शासन आता असे आदेशा देत आहे की, श्री विलेपार्ले केळवाणी 
मंडळ, मुंबई, या औद्योगिक संस्थेच्या प्रस्तावास अनुसरुन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी दिनांक २२/०९/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार खाली नमूद केलेल्या ठिकाणी श्री. विलेपार्ले केळवाणी मंडळ, मुंबई, ही औद्योगिक संस्था, 
मुकेश पटेल चॅरीटेबल ट्रस्ट, शिरपूर ही अशासकिय संस्था व उपवनसंरक्षक धुळे यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार 
करुन एकूण २५.०० हेक्‍टर अवनत वनक्षेत्रावर वृक्ष लागवड करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


गाव कक्ष क्रमांक  । वैधानिक दर्जा | एकूण aa | लागवडीसाठी प्रस्तावित 
(हेक्‍टर) रोपे 
मौजे करवंद २४७ राखीव वन २५.०० रोपे संख्या १,१११ प्रती 
ता.शिरपूर, eee 
जि.धुळे एकूण २७,७७५ रोपे. 
एकूण क्षेत्र २५.०० हेक्‍टर 


शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-२०२२/प्र.क्र.२८८/फ-१० 


2. 


vi. 


Vil. 


viii. 


xi. 


सदर प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 


RIS अवनत वनक्षेत्रात वृक्ष लागवड करणे, जल व मृदसंधारण करणे, ७ वर्षापर्यंत त्यांचे संरक्षण व 
संवर्धन करण्याचे काम श्री. विलेपार्ले केळवाणी मंडळ, मुंबई, यांच्या अर्थसहाय्याने मुकेश पटेल 
चॅरीटेबल ट्रस्ट, शिरपूर यांनी करावे. 

प्रकल्पासाठी व त्याच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा खर्च श्री. विलेपार्ले केळवाणी मंडळ, मुंबई, ही 
औद्योगिक संस्था करेल. 

प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणारी वृक्ष लागवड ही वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या पर्यवेक्षणाखाली 


करण्यात यावी. करारनाम्यानंतर २ वर्षांच्या आत वृक्ष लागवड पूर्ण करण्यात यावी. 

प्रकल्पासाठी शासनपत्र क्र.एफएलडी-१०१२/प्र.क्र.२०३/फ-१०, दिनांक ०८/०१/२०१३ अन्वये 
विहित केलेल्या त्रिपक्षीय करारनाम्याच्या मसुद्याप्रमाणे श्री. विलेपार्ले केळवाणी मंडळ, मुंबई, यांच्या 
अर्थसहाय्याने मुकेश पटेल चॅरीटेबल ट्रस्ट, शिरपूर आणि उपवनसंरक्षक धुळे यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय 
करारनामा करण्यात यावा. वन विभागाच्या वतीने त्रिपक्षीय करारनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी 
उपवनसंरक्षक धुळे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले 
वन विभागाचे कोणतेही अधिकारी यांना प्रकल्प स्थळी भेट देवून प्रकल्पाचे निरीक्षण करण्याचा व 
त्याबाबत सुधारणा / सूचना करण्याचा अधिकार राहील. 

त्रिपक्षीय करारनाम्यातील कोणत्याही अटीचा औद्योगिक संस्था श्री. विलेपाले केळवाणी मंडळ, 
मुंबई, किंवा अशासकिय संस्था मुकेश पटेल चॅरीटेबल ट्रस्ट, शिरपूर यांच्याकडून भंग झाल्यास 
त्रिपक्षीय करारनामा तात्काळ समाप्त करण्याचा अथवा इतर कोणतीही दंडात्मक कार्यवाही 
करण्याचा अधिकार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना असेल. 
ज्या ठिकाणी आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी औद्योगिक संस्थेच्या water रोपवनास तारेचे 
कुंपण (Wire Fencing) करण्यात यावे. 

आवश्यकतेनुसार रोपवनास सिंचनाची व्यवस्था करण्यात यावी. सदर सिचनाची व्यवस्था करताना 
वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० चा भंग होणार नाही याची दक्षता संबंधित संस्था आणि 


उपवनसंरक्षक यांनी घ्यावी. 

श्री. विलेपार्ले केळवाणी मंडळ, मुंबई, ही औद्योगिक संस्था व मुकेश पटेल चॅरीटेबल ट्रस्ट, शिरपूर 
ही अशासकिय संस्था यांना झासन निर्णय क्रमांक एफएलडी-२०११/ प्र.क्र.१६७/फ-१०, दिनांक 
०५/०६/२०२३ मधील सर्व अटी व शर्ती बंधनकारक राहतील. 

त्रिपक्षीय कराराअंतर्गत रोपवन कामे करताना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० व इतर वन 
कायद्यांचा भंग होणार नाही याची दक्षता संबंधित संस्था आणि उपवनसंरक्षक यांनी घ्यावी. 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) धुळे यांनी सादर HAS रोपवन अनुभव प्रमाणपत्र ग्राह्य धरुन सदर त्रिपक्षीय 
करारनाम्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-२०२२/प्र.क्र.२८८/फ-१० 


>. जर प्रस्तावीत रोपवनाचे काम चालु वर्षाच्या कार्य आयोजने अंतर्गत कुपात करण्यात येणार नसेल 
तर रोपवनाचे काम सुरु करण्यापूर्वी नवीन विचलन प्रस्ताव मंजूर करुन घेण्यात यावा. त्यानंतरच 
काम सुरु करण्यात यावे. 

xii, त्रिपक्षीय कराराअंतर्गत प्रस्तावीत रोपवनाच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम किंवा वनतळे 
तयार करता येणार नाही. 


३. वरील ठिकाणी वृक्ष लागवड करताना, ती केल्यानंतरच्या ७ वर्षाच्या कालावधीत आणि भविष्यात 
कधीही या वनक्षेत्रावर श्री. विलेपार्ले केळवाणी मंडळ, मुंबई, ही औद्योगिक संस्था, मुकेश पटेल चॅरीटेबल 


ट्रस्ट, शिरपूर ही अशासकीय संस्था यांना कोणताही कायदेशीर व मालकी हक्क प्राप्त होणार नाही आणि 


त्याबद्दल त्यांना कोणत्याही न्यायालयात वा प्राधिकरणापुढे कोणताही दावा दाखल करता येणार नाही. 


4. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना आवश्‍यक वाटतील अशा 


इतर अटी. 


५. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३१११७११४१४२००१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GANESH ae ts 
TUKARAM al 
JADHAO धं 
(गणेडा जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 

१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) मुख्य वनसंरक्षक (UT), धुळे. 

४) उपवनसंरक्षक, धुळे. 

५) श्री. विलेपार्ले केळवाणी मंडळ, मुंबई, 

६) मुकेश पटेल चॅरीटेबल ट्रस्ट, शिरपूर. 

७ निवडनस्ती (फ-१० कार्यासन). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


